मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणी करिता 
रु. ११५.३७ कोटी इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-४)/विशा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमळबजावणी करिता 
गठीत उच्चस्तरीय Bal Vad समितीची (High Power Committee) 
दिनांक 03.99.2022 रोजी १० वी बैठक. 
3) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ (भाग-२)/विझा-६, 
दिनांक १४.०२.२०२३ आणि दिनांक १४.०३.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना - निर्भया योजने अंतर्गत यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदीसाठी रु. ११५.३७ कोटी (रुपये एकशे पंधरा कोटी सदोतीस लक्ष) इतका निधी 
वितरित व खर्च करण्यास संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदरील दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ६ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे- 

सदर खर्च हा गह विशाण मागणी क्र. ब्री-१०, ४०५१५-पोळीयसांवरीळल WIG? खर्च ००, २०७ 
राज्य WAT (TIM), (00) (93) 2०4५०२८८ निर्थया निक्की अंतर्गत केंद्र हिस्सा (6०%) अंतर्गत आणि 
सयागणी क्र. ढी-१०, ४०१प-पोळीसांवरीळल थांडवळी खर्च ००, २०७ TET पोलीस (FAA, (00) (98) 
४०५१५४०२९७ राज्य हिस्सा (/०%) लेखाक्ीर्णखाली सन 2022-23 या वाळु आर्थिक वर्षात उफ्लब्ध 
असलेल्या तरतुदीतून करण्यात याव: 


याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


सदर खर्च हा गह विशाण मागणी क्र. ब्री-१०, ४०५५-पोळीयसांवरीळल WIG? खर्च ००, २०७ 
राज्य WAT (दत्तमता, (00) (93) ४8०१4१०२८८ निर्थया fret अंतर्गत केंद्र हिस्सा (§0%) अंतर्गत 93- 
कायालियीन खर्च आणि यागणीक्र. बी-१०, &०4१4-पोळीयसांवरील MSTA खर्च ००, २०७ राज्य पोळीस 
(दत्तमता, (00) (98) ४०4१५४०२९७ राज्य हिस्सा (८०%) १$-कायलियीन खर्च या लेखाकीर्णखाळी सन 
2022-23 या वाळू आर्थिक वर्षात उफ्लब्ध असलेल्या तरतुदीतून करण्यात याव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१२५२२२६८२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VUAY KULKARNI 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
NT, 
913. 


f50cb371c432c67afaec7daSaad928d966a 
100032, st=Maharashtra, 


KU L KA R N | as 88788६ pon = EDs? ere eral 
(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
८. सह सचिव / उप सचिव (रोखशाख), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२.व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (विज्ा-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


